RNI No . MAHBIL 06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn . No . L /RNP /PNCEM - 132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov. in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ६ ] 


शुक्रवार , १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४ , शके १९३६ 


[ पृष्ठे ११ 


असाधारण क्रमांक ६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

परिशिष्ट - ७ ब 
क्रमांक पसन/ कावि - ४४३/ २०१५. -- राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी-११. ०१/ सीआर- २३ / डी -११, दिनांक 
१७ ऑगस्ट २००१ व आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - २०१४/ प्र. क्र . १३/ का . ०६, दिनांक ७ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र ४०) च्या कलम १० , पोट- कलम ( १) खाली 
पुणे जिल्ह्याचेजिल्ह्याधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राजगुरुनगर नगरपरिषद जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणेस्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक पसन/ कावि - २१४/ २०१५, दिनांक २८ जानेवारी २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र ४० ) च्या कलम १० , पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये 
निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . 

त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , सौरभ राव , पुणे जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, 
पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४०) च्या कलम ९ , 
पोट - कलम (२) अन्वये मा . आयुक्त व प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन , संचालनालय , पुणे यांनी केलेल्या क्रमांक नपा-१/ कावि - २२/ २०१५, दिनांक 
९ जानेवारी २०१५, च्या आदेशान्वये त्यांनी राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 
१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 

.. १८ 
२. अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 

मागासप्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

०१ 
( क ) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 


०१ 


०५ 


(१ ) 


एच- ७५२ , भाग एक - अ ( असा.) ( पु. वि . पु.) - ६- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४ , शके १९३६ 


३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 

.. ०९ 
नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून). 
४. उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) ( अ), 
( ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील :-- 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
५ . स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या 

जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा 
वजा ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा). 
२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी-११.१/ सीआर-२३/ डी- ११ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 
व आदेश क्रमांक रानिआ/ नपा- २०१४/प्र. क्र .- १३/ का . ६, दिनांक ७ जानेवारी २०१५ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९६५ च्या कलम १०, पोट -कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, सौरभ राव, पुणे जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे 
उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नाव , 
असल्यास 


जागा राखीव असल्यास 

कोणासाठी जसे अनु. जाती / 
अनु. जमाती / नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी 
वा स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती स्त्रियांसाठी , 
अनु . जमाती स्त्रियांसाठी, नागरिकांच्या 
मागासप्रवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


२ 


सर्वसाधारण 


स्थळ : थिगळस्थळ डाक बंगला, शिवधन प्लाझा, साई निवारा 

वरचे थिगळस्थळ , पाण्याची टाकी . 
सीमा 
उत्तर : सांडभोरवाडी शीव 
पूर्व : पुणे - नाशिक रस्ता 
दक्षिण : पांडुरंगनगर 
पश्चिम : तिन्हेवाडीकडून आलेला ओढा 
स्थळ : आनंदनगर , नितीन राक्षे बिल्डिंग , सांडभोर वस्ती, प्रसन्न 

ढाबा. 
सीमा 
उत्तर : ढोरे- भांबुरवाडी शीव 
पूर्व : वाफगाव रोड 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक -अ – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४, शके १९३६ 


अनुसूची-- चालू 


सर्वसाधारण ( महिला) 


दक्षिण : एस. टी . स्टँड ते वाफगाव रोड 
पश्चिम : पुणे- नाशिक रस्ता व ओढा 
स्थळ : सिद्धेश्वर मंदिर , हुतात्मा राजगुरू कॉलेज, शिक्षक सोसायटी , 

भुजबळ हॉस्पिटल , मते वखार , चौधरी पाटील क्लास , 

एस. टी. स्टँड , चव्हाण मळा. 
सीमा 
उत्तर : एस . टी . स्टँड ते वाफगाव रस्ता 
पुर्व : झुरी (होलेवाडी शीव) 
दक्षिण : भीमा नदी 
पश्चिम : पुणे - नाशिक रस्ता 
स्थळ : कृषी उत्पन्न बाजार समिती, स्टेट बँक , जुना मोटार स्टँड , 

थिगळस्थळ शाळा, एकवीरा मंदिर , वाघे वस्ती. 


सर्वसाधारण ( महिला) 


सीमा 


उत्तर : थिगळस्थळ - पडाळवाडी रोड 
पूर्व : पडाळवाडीकडून येणारा ओढा 
दक्षिण : ओढा 
पश्चिम : तिन्हेवाडीकडून आलेला ओढा 
स्थळ : टेल्को कॉलनी नंबर १, बच्चे पाटील कॉलनी, साई सहवास , 

तांबे वस्ती, शिवकृपा अपार्टमेंट, क्रीडा संकुल, राहुल पार्क , 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


सीमा 


उत्तर : सांडभोरवाडी शीव , क्रीडा संकुल 
पूर्व : तिन्हेवाडीकडून आलेला ओढा 
दक्षिण : रायगड, साई व्हिला, बच्चेपाटील कॉलनी 
पश्चिम : तिन्हेवाडी रस्ता 
स्थळ : ओंकार अपार्टमेंट, साई समृद्धी, लॉ कॉलेज , वृंदावन, पोस्टमन 

चाळ , टेल्को कॉलनी नं. ३, बँक सोसायटी. 


सर्वसाधारण 


सीमा 


उत्तर : अलंकापुरी सोसायटी , आरुडे प्लॉट 
पूर्व : तिन्हेवाडी रस्ता 
दक्षिण : टेल्को कॉलनी नं. २ रस्ता 
पश्चिम : वृंदावन रस्ता 
स्थळ : ज्ञानेश्वरनगरी, वाळुजस्थळ, शिवकृपा, शेवंता पार्क , सीताराम 

पार्क, औदुंबर , ढोले पाटील निवास , अलंकापुरी सोसायटी . 
सीमा 
उत्तर : ज्ञानेश्वरनगरी 
पूर्व : तिन्हेवाडी रस्ता, कोहिनकरवाडी रस्ता 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४ , शके १९३६ 


अनुसूची--चालू 


दक्षिण : टेल्को कॉलनी नं . ३ 
पश्चिम : शेती 
स्थळ : संगम रो हाउस, गणेश वैभव, चंद्रमा गार्डन , शेलार वाडा, अनुसूचित जमाती 

सह्याद्री सोसायटी , भीमाशंकर सोसायटी, समृद्धीनगर . 
सीमा 
उत्तर : सातकरस्थळ शीव 
पूर्व : कोहिनकरवाडी रस्ता 
दक्षिण : वृंदावन रोड 
पश्चिम : वाडा रस्ता 
स्थळ : गोळी कारखाना, समतानगर , कोहिनूर रेसिडेन्सी , माळी मळा , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग( महिला) 

कळमजाई मंदिर , सुगंधा बाग -फेज २. 
सीमा 
उत्तर : सातकरस्थळ शीव 
पूर्व : वाडा रस्ता 
दक्षिण : गौरीशंकर जवळील रोड 
पश्चिम : शेती 
स्थळ : सुगंधा बाग , एल. आय. सी . ऑफिस, पाटील इस्टेट, देवकृपा, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

अभिमान श्री रेसिडेन्सी , संगम क्लासिक . 
सीमा 
उत्तर : टेल्को कॉलनी नं . २ रस्ता, वृंदावन रस्ता 
पूर्व : तिन्हेवाडी रस्ता 
दक्षिण : वखार रस्ता 
पश्चिम : वाडा रस्ता 


११ 


सर्वसाधारण ( महिला) 


स्थळ : रायगड, साई व्हिला, शनि मंदिर , पंचायत समिती , 

प्रांत ऑफिस, आवटे प्लाझा, आनंदनगर , स्वामी समर्थ. 
सीमा 
उत्तर : रायगड , साई व्हिला, बच्चेपाटील कॉलनी, वखार रस्ता 
पूर्व : तिन्हेवाडीकडून आलेला ओढा 
दक्षिण : वाडा रस्ता 
पश्चिम : प्रांत ऑफिस 
स्थळ : साठेनगर , राहुल चौक , वडगादी चौक , बारा खोल्या चाळ , 

गणपती मंदिर , भोपुळबुवा मंदिर , गढई मैदान . 
सीमा 
उत्तर : वाडा रस्ता, ओढा 
पूर्व : पुणे - नाशिक रस्ता 
दक्षिण : भीमा नदी, पोलीस स्टेशनकडे जाणारा रस्ता 
पश्चिम : तेली आळी रस्ता 


अनुसूचित जाती ( महिला) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक -अ – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४, शके १९३६ 


अनुसूची- चालू 


१४ 


१५ 


स्थळ : पाण्याची टाकी, लॉयर्स चेंबर्स , सीताराम अपार्टमेंट, तहसील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 

कार्यालय , कैकाडवाडा, महात्मा गांधी विद्यालय , संगम 

क्लॉथ सेंटर, मोमीन वॉच. 
सीमा 
उत्तर : वाडा रस्ता 
पूर्व : राहुल चौक रस्ता 
दक्षिण : कचेरी रस्ता 
पश्चिम : माळावरील पाण्याच्या टाकीजवळचा रस्ता 
स्थळ : केदारेश्वर मंदिर , बर्फाचा कारखाना, सावतामाळी मंगल सर्वसाधारण ( महिला) 

कार्यालय , गौरीशंकर अपार्टमेंट . 
सीमा 
उत्तर : गौरीशंकर अपार्टमेंट जवळील रस्ता 
पूर्व : माळावरील रस्ता 
दक्षिण : भीमा नदी 
पश्चिम : शेती 
स्थळ : कोर्ट , ओंकार अपार्टमेंट , गुरांचा दवाखाना, समाधान नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 

हॉटेल , आनंदी आनंद मंगल कार्यालय , मोमीन आळी. 
सीमा 
उत्तर : कचेरी रस्ता 
पूर्व : बाजारपेठ रस्ता 
दक्षिण : नगर परिषद कार्यालयामागील रस्ता ( मोती चौक ते 

गणेश चौक रस्ता). 
पश्चिम : माळावरील रस्ता 
स्थळ : ब्राह्मण आळी, जोशीवाडा, हुतात्मा विद्यालय , बिचकर 

सर्वसाधारण 
हॉस्पिटल , चिमण्या गणपती, विष्णू मंदिर , गायत्री अपार्टमेंट. 
सीमा 
उत्तर : नगर परिषद मागील रस्ता 
पूर्व : आझाद चौक रस्ता 
दक्षिण : भीमा नदी 
पश्चिम : माळावरील रस्ता 
स्थळ : राम मंदिर, कुंभारवाडा, मस्जीद, शेवाळे हॉस्पिटल , आझाद सर्वसाधारण 

चौक , जैन मंदिर कोळी आळी, चावडी, खडके , हॉस्पिटल , 

डहाळे सराफ . 
सीमा 
उत्तर : जैन मंदिर चावडी समोरील रस्ता 
पूर्व : बाजारपेठ रोड, कुंभारवाडा रस्ता 
दक्षिण : भीमा नदी 
पश्चिम : आझाद चौक रस्ता, उद्धव कुंभार घरासमोरील रस्ता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४ , शके १९३६ 


अनुसूची--चालू 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


स्थळ : राजगुरुवाडा, प्रभाकर कुंभार मेडिकल, सांडभोर आळी, 

दत्त मंदिर , खालची वेस , समाज मंदिर, नगरकर आळी, 

मधवे ऑइल मिल . 
सीमा 
उत्तर : जुनी ग्रामपंचायत ऑफिस रस्ता 
पूर्व : तेली आळी रस्ता 
दक्षिण : भीमा नदी 
पश्चिम : बाजारपेठ रस्ता, कुंभारवाडा रस्ता 


सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे , १३ फेब्रुवारी २०१५. 


BY COLLECTOR 


Schedule 7 - A 


No. PSN / 

WS-443/2015 .--In exercise of the powers conferred on him by Order No . MNC - 11.01/CR 
23/D -XI, dated 17th August 2001 and Order No. 1 - 311 /279-2098 /4. 5h -93/ 1. o &, dated 7th January 2015 of the 
State Election Commissioner , Maharashtra, the Draft Order fixing the number of seats to be elected and 
the extent of the wards into which the said Municipal area of the Municipal council Rajgurunagar is to be 
divided and thewards reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and 
Woman ( including Woman belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward 
Class of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to the Draft Order, bearing No PSN /KV 
214/2015 , dated 28th January 2015 was published as required by the provision to sub -section ( 1) of Section 
10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , for 
information of the residents of the Rajgurunagar Municipal Council. 

After carefully considering the objections received by me in respect of the said Draft Order, I, 
Saurabh Rao , the Collector of Pune district in exercise of the powers conferred on me by sub -section (1) 
of Section 10 of the said Act, hereby make the following Order namely 

Order 


Whereas , the Divisional Commissioner and Regional Director of Municipal Administration , Pune 
Division , Pune by his order No . NP - 1 /KV - 22 /2015 , dated 9th January 2015 issued under sub - section ( 2 ) of 
Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Rajgurunagar Municipal Council, the number of councillors to be elected 
and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class 
of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled 
Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens ), as shown below : 


18 


1 . The number of Councillors to be elected 
2 . The number of seats to be reserved , 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 
(c ) For the Backward Class of Citizens 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक -अ – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४, शके १९३६ 


. 


05 


3 . The total number of seats to be reserved for Women 

.. 09 
(Including the number of seats reserved for Women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens). 
4 . Out of seats at serial number 3 , the number of seats reserved for Women belonging to the 

Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown in 
item at serial number 2 (a ), (b ) and (c ), respectively , are as under - 
(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
5 . Number of seats reserved for Women as General Category 

(number of seats at serial number 3 minus number of seats 

at serial number 4 ). 

2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No . MNC No. 11 . 1/CR - 23 / D 
XI, dated 17th August 2001 and order No. 7311/29 -2098 /4.5 - 93 / 1. o & , dated 7th January 2015 of the State 
Election Commissioner , Maharashtra , read with sub -section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), I, Saurabh Rao , the 
Collector of Pune district, hereby fix the number and extent of the wards into which the said Municipal area 
shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the 
Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , and the Backward Class of Citizens), as the case may be as 
shown in the Schedule to this Order. 

3. This Order shall take effect for the purpose of the next general electionsheld immediately following 
the date of this Order. 

SCHEDULE 
Ward Name of the 

Extent of the Ward 

If the seat is reserved 
No . Ward , if any 

for whom ie, whether 
for SC , ST, BCC or for 
Women ( including SC 
Women , STWomen or 

BCC Women ) 
1 2 
Place : Thigal Sthal, Dak Bangala , Shivdhan 

General 
Plaza , Sai Nivara Varche, Thigal Sthal, 

Water Tank 
Boundries : 
North : Sandbhorwadi village boundary 
East 

: Pune -Nasik road 
South : Pandurangnagar 
West : Channel (odha ) from Tinhewadi 
Place : Anandnagar , Nitin Rakshe Building , 

General 
Sandbhor Vasti , Prasnna Dabha . 
Boundries : 
North : Bhambhurwadi village boundary 
East : Wafgaon road 
South : S . T. Stand to Wafgaon road 
West 

Pune-Nasik raod and channel 


1 


01 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४ , शके १९३६ 

SCHEDULE — contd . 
2 
Place : SiddheshwarMandir, Hutatma Rajguru General (Female ) 

College , Shikshak Society , Bhujbal Hos 
pital , Mate Vakhar, Choudhari Patil Class , 

S . T. Stand, Chavan Mala . 
Boundaries : 
North : S. T. Stand to Wafgaon road 
East : Zuri (Hole Wadi village boundary ) 
South Bhima River 
West : Pune -Nasik road 
Place : Krushi Utapanna Bajar Samiti (A . P .M . C .), General ( Female ) 

State Bank , Juna Motar Stand, Thigalsthal 

School, Ekveera Mandir, Waghe vasti. 
Boundaries : 
North : Thigalsthal, Padalwadi road 
East : Padalwadi Channel 
South : Channel 
West : Tinnewadi Channel 
Place : Telco Colony No . 1, Bacche Patil Colony, General (Female) 

Sai Sahawas , Tambe Vasti , Shivkrupa 

Apartment, Kridasankul, Rahul Park . 
Boundaries : 
North : Sandbhorwadi village boundary 
East 

Tinhewadi Channel 
South : Raigad , Sai villa , Bacche Patil Colony 
West 

: Tinhewadiroad 
Place : Omkar Apts ., Sai Samrudhi, Law College , 

General 
Vrundawan , Postman Colony, Telco Colony 

No . 3 , Bank Society . 
Boundaries : 
North : Alankapuri Society , Arude Plot 
East : Tinhewadi road 
South Telco Colony No. 2 road 
West : Vrundawan road 
Place : Dnyaneshwar Nagari, Walunj Sthal, Shivkrupa , General 

Shevanta Park , Sitaram Park , Audumbar, Dhole 

Patil Nivas Alankapuri Society . 
Boundaries : 
North : Dnyaneshwar Nagari 
East : Tinhewadi road , Kohinkarwadi road 
South 

Telco Colony No . 3 
West 

Agricalture land 
-- Place : Sangam Row House , Ganesh Vaibhav, Scheduled Tribe 

ChandramaGarden , Shelarwada , 
Sahayadhr Society , Bhimashankar Society 
Samruddhinagar . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक -अ – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४, शके १९३६ 


SCHEDULE — contd . 


10 


Boundaries : 
North : Satkar Sthal village boundary 
East : Kohinkarwadi road 
South : Vrundawan road 
West · Wada road 
Place : Goli Karkhana, Samtanagar, Kohinoor Backward Class of 

Residency, Malimala , KamaljaiMandir, Citizens (Female ) 

Sughanda Bag Phase - 2 . 
Boundaries : 
North : Satkar sthal village boundary 
East : Wada road 
South : Gouri Shankar road 
West : Agricalture land 
Place : Sughandha Bag , L .I.C . Office , Patil Backward Class of 

Estate , Devkrupa , Abhimanshri Residency , Citizens. 

Sangam Classic . 
Boundaries : 
North 

Telco Colony No. 2 road , Vrundawan road 
East : Tinhewadi road 
South : Wakhar road 
West : Wada road 
Place 

Raigad , Sai Villa , ShaniMandir, Panchayat General (Female ) 

Samati , Prant Office , Awate Plaza , Anandnagar, Swami Samarth . 
Boundaries : 
North 

Raigad , Sai Villa , Bacche Patil Colony, 

Vakhar road . 
East : Tinhewadi Channel 
South : Wada road 
West : S .D .M . (Prant) office 
Place : Sathenagar, Rahul Chowk, Vadgadi Chowk, Scheduled Caste 

Bara Kholya chal, Ganpati Mandir, Bhopulbuwa (Female ) 

Mandir,GadhaiMaidan . 
Boundaries : 
North : Wada road , Channel 
East : Pune -Nasik road 
South : Bhima River, Police Station road 
West : Teli Ali 
Place : Water Tank , Lawyars Chembar, Sitaram Backward Class of 

Apartment, Tahasil Office , Kaikadwada , Citizens (Female ) 
MahatmaGandhi Highschool , Sangam 
Cloth Center , Momin Watch . 


11 


12 


12 


-- 


13 


-- 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४ , शके १९३६ 


SCHEDULE — contd . 


14 


-- 


15 


Boundaries : 
North : Wada road 
East : Rahul Chowk road 
South : Kacheri road 
West : Malavaril road 
Place : Kedareshwar Mandir, Ice Factory , Savata General (Female ) 

MaliMangalKaryalaya , Gouri Shankar Apartment. 
Boundaries : 
North : Gouri Shankar Apartment road 
East : Malavaril road 
South 

Bhima River 
West : Agricalture land 
Place : Court, Omkar Apartment, Veternary 

Backward Class of 
Hospital, Samadhan Hotel , Anandi Anand Citizens (Female) 

MangalKaryalaya ,Momin Ali. 
Boundaries : 
North : Kacheri road 
East : Bazar Peth road 
South · Road behind Nagar Parishad (Moti 

Chowk to Ganesh Chowk). 
West : Malavaril road 
Place • Barmhanali , Joshiwada , Hutatma School, General 

Bichkar Hospital , Chimnya Ganpati, 

Vishnu Mandir , Gayatri Apartment. 
Boundaries : 
North : Road behind Nagar Parishad 
East : Azad Chowk road 
South 

Bhima river 
West : Malavaril road 
Place : Ram Mandir, Kumbhar Wada , Masjid , 

General 
Shevale Hospital, Azad Chowk, Jain 
Mandir, Koli Ali, Chavadi, Khadake Hos 

pital, Dahale Saraf. 
Boundaries : 
North : Jain Mandir, Chavadi road 
East Bajar Peth road , Kumbhar Wada road 
South Bhima River 
West 

Azad Chowk road , Uddhav Kumbhar 

house road . 
Place Rajguruwada , Prabhakar Kumbhar 

Backward Class of 
Medical , Sandbhor Ali, Datt Mandir 

Citizens 
Khalchives, SamajMandir, Nagarkar Ali, 
Madhve OilMill. 


16 


17 


-- 


18 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक -अ – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ फेब्रुवारी २०१५ / माघ २४, शके १९३६ 


99 


Boundaries : 
North : Old Grampanchayat Office 
East : Teli Ali road 
South : Bhima River 
West Bajar Peth road , Kumbharwada road . 


. 


SAURABH RAO , 
Collector , Pune . 


Pune, 13th February 2015 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLIHED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON 
COMPOUND , YERAWADA PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


